मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा येथे स्थापन 
करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त 
सत्र न्यायालय आणि दिवाणी 
न्यायालय वरिष्ठ स्तर या जोड 
न्यायालयांऐवजी जिल्हा व अतिरिक्त 
सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय 
वरिष्ठ स्तर मलकापूर ही दोन नियमित 
न्यायालये कार्यरत करणे आणि या 
न्यायालयांसाठी पदनिर्मिती करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत........... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीआरसी १६०८/प्र.क्र.१९६/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: 30 जुले, २०१८ 


वाचा- 
१ शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी १६०८/प्र.क्र.१९६/का.१२, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१८ 
२ शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी १६०८/प्र.क्र.१९६/का.१२, 
दिनांक २८ जून, २०१८ 
३ जिल्हाव सत्र न्यायालय बुलढाणा यांचे पत्र जा.क्र.आस्था.२८५४/२०१८, 
दिनांक ०६.०७.२०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक- 

मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ 
येथील दिनांक १० जानेवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा येथे 
स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय मलकापूर आणि दिवाणी न्यायालय 
वरिष्ठ स्तर मलकापूर या दोन न्यायालयांना नियमितरित्या कार्यरत करण्यास व या न्यायालयांसाठी 
पद निर्मिती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १ 
मधील तक्त्यात शिपाई या पदाची वेतनश्रेणी ४४००-७४४०-ग्रेड पे १३०० याऐवजी ४४४०-७४४०-ग्रेड पे 
१३०० अशी वाचण्यात यावी. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीआरसी १६०८/प्र.क्र.१९६/का.१२ 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०७३०१४४४१२७६१२ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Amogh 
Shyamkant amu 
serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1e6d5ffc84 
K | t . bb94ca6af89497279007d66e97dc13547037, 
alow poe मका 
( 31. 2a. कलोती) 


विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 

४. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, 

५. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

६. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

७. सर्व अमु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सदस्य सचिव, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, 

९. संचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई, 

१०.प्रबंधक, उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ, 
११.सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालये, 
१२.सह संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन / नागपूर, 
१३.महालेखापाल १, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
१४.महालेखापाल २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 

१८. उपजिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 

१९.वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई, 

२०. विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने 

२१. निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


